आदरातिथ्य उद्योग (Hospitality Industry) सुरु 
करण्यासाठी सुलभता आणण्याकरीता लागू करण्यात 
आलेल्या एक खिडकी (Single Window) योजनेमध्ये 
कामगार विभागाच्या बाष्पके अधिनियम, १९२३ चा 
समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 


शासन पूरकपत्रक, क्रमांक टीडीसी २०२०/८/प्र.क्र. ४५९/पर्यटन, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २३ जून, २०२१. 


संदर्भ : पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग,शासन निर्णय, क्रमांक टीडीसी 
२०२०/८/प्र.क्र. ४५९/पर्यटन, दि.२/११/२०२० 


प्रस्तावना : 


राज्यात आदरातिथ्य उद्योग (Hospitality Industry) सुरु करण्यासाठी कराव्या 
लागणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये Youd आणण्याकरीता संदर्भाधिन दिनांक २/११/२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये एक खिडकी (Single Window) योजना लागू करण्यात आली असून याअंतर्गत यापुढे 
फक्‍त १० परवानग्या / परवाने / ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि ९ स्वयं प्रमाणपत्रे आवश्‍यक करण्यात 
आली आहेत. संदर्भाधिन दिनांक २/११/२०२० च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्रमांक १.१ 
येथील तक्त्यामध्ये यापुढे आवश्‍यक असलेल्या १० परवानग्या / मान्यता / परवाने नमूद करण्यात 
आले असून सदर TRUS अनुक्रमांक ४ व ५ येथे कामगार विभागाच्या (9) कंत्राटी कामगार 
कायदा, १९७० व (२) रोजगार नियमन आणि सेवा अटी कायदा, २०१७ या दोन कायद्यांचा 
समावेश करण्यात आला आहे. तथापि, संदर्भाधिन दिनांक 2/99/2020 च्या शासन निर्णयामध्ये 
कामगार विभागाच्या बाष्पके अधिनियम, १९२३ चा समावेश करण्यात आलेला नाही. कामगार 
विभागाने केलेल्या विनंतीनुसार हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योगामध्ये वापरण्यात येणाऱ्या बाष्पकांचे 
बाष्पके अधिनियम, १९२३ अंतर्गत नियमित निरिक्षण व प्रमाणिकीकरण हे अत्यावश्‍यक 
असल्यामुळे संदर्भाधिन दिनांक २/११/२०२० च्या शासन निर्णयामध्ये बाष्पके अधिनियम, १९२३ 
चा समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन पूरकपत्रक :- . 

राज्यात आदरातिथ्य उद्योग (Hospitality Industry) सुरु करण्यासाठी कराव्या 
लागणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये सुलभता आणण्याकरीता लागू करण्यात आलेल्या एक खिडकी (Single 
Window) योजनेच्या संदर्भाधिन दिनांक 2/99/2020 च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्रमांक 
१.१ येथील तक्त्यामध्ये यापुढे आवश्‍यक असलेल्या Io परवानग्या / मान्यता / परवाने नमूद 
करण्यात आले असून सदर TRUM अनुक्रमांक ५(अ) येथे कामगार विभागाच्या बाष्पके 
अधिनियम, १९२३ चा समावेश करण्यास या शासन पूरकपत्राव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन पूरकपत्राच्या अनुषंगाने इतर तरतुदी व अटी / aril संदर्भाधिन दिनांक 
२/११/२०२० च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणेच असतील. 


शासन पूरकपत्रक क्रमांकः टीडीसी २०२०/८/प्र.क्र. ४५९/पर्यटन, 

३. सदर झासन पूरकपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सकेतांक २०२१०६२११७०२०७१५२३ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Valsa R. Nair Singh . 
(वल्सा नायर-सिंह) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
a 


— 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन,मळलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 

७. मा. सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 

८. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

९. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 

१०.मा. सर्व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

११.मा. सर्व विधानसभा सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 

१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

१३.महाळेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

१४.महाळेखापाळ, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५.सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१६.सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७.संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१८.संचालक, बाष्पके संचालनालय, सी-८, बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स रोड, ई-ब्लॉक, 
बांद्रा- कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (पुर्व, मुंबई-४०० ०५१. 

१९.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

२०.पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२१.आयुक्‍्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई. 

२२.आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२३.कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२४.अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२५.सर्व जिल्हाधिकारी. 

२६.सर्व महानगरपालिका आयुक्त. 

२७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

२९. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


ळा 


नम स-न -4 - 


पृष्ठ २ पैकी २ 


